महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद या कार्यालयास “११ देशांतर्गत 
प्रवास खर्च” या उद्दीष्टाखाली वर्ष २०२०-२१ 
साठी पुनर्विनियोजनाने अनुदान वितरित 
करणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१.०३.२०२१ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.८ जुन, २०२० 
३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: २०२१/ म.रा. वक्फ. न्या. 
औ.बाद/ लेखा/८८/, दि.०३.०३.२०२१. 
8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, २०२१ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.२३ मार्च, २०२१ 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि २०२१/प्र.क्र.१२/का-७, 
दि.३१ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन 2020-29 या आर्थिक वर्षासाठी 


पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उद्दीष्टासाठी अनुदान वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात “११- 


देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उद्दीष्टासाठी सुधारित अंदाज मध्ये रु.२४,०००/- (रुपये चोवीस हजार मात्र) इतके अनिवार्य 
खर्चासाठी अनुदान मंजूर आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व ४ येथील परिपत्रकान्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
तसेच सुधारित अंदाजमध्ये उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या 
कार्यालयासाठी संदर्भ H.2 व ५ येथील शासन निर्णयान्वये “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” या उद्दीष्टासाठी रु.२४,०००/- 
(रुपये चोवीस हजार मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाने 
मागणी केल्यानुसार, वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आणि संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये 


पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध झालेले रु.८०,०००/- (रुपये ऐंशी हजार मात्र) इतके अनुदान “११ देशांतर्गत प्रवास खर्च” 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र. ५८/कार्या-४ 


या उद्दीष्टासाठी अध्यक्ष, महाराट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. तसेच वितरित 


केलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर करावे. 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (00)(09) आयुक्त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८), “99 देशांतर्गत प्रवास खर्च” 
अनिवार्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्च टाकण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.११७/२०२१/व्यय-१, दि.२७.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११६०३०३९६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Dinesh M, Sonavane 

D h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
| n e S 7 क Depart talCode=400032, st=Maharashtra, 

99fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff 

26c0f0 f, 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa55 12ea7888 
Onavane (लस 


I 
Date: 2021.03.31 16:48:27 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (कोषा/प्र.१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “७० A  -5 


(> 
es 


निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २पैकी २ 


